“महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरण -२०१८” 
अंतर्गत नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत- 
“२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग” व 
“४८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील 
भांडवली खर्च ” 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- मलवि-२०१८/प्र.क्र.१५/उद्योग-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.मळवि-२०१८/प्र.क्र.१५/उद्योग- ६, 
दि.१५ फेब्रुवारी,२०१८. 


शासन निर्णय :- 

राज्यामध्ये काथ्या उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता 
“काथ्या उद्योग धोरण - २०१८ ” दि.१५ फेब्रुवारी , २०१८ अन्वये धोरण जाहिर करण्यात आले आहे. 
सदर धोरण राबविण्यासाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित,मुंबई यांच्या अधिनस्त 
मागणी क्र.के-७, “२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग”व मागणी क्र.के-९ ४८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
यावरील भांडवली खर्च ” या मुख्य लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षापासून खालीलप्रमाणे 
नवीन उप लेखाशिर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


31) “२८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग” 
मराठी English 
मागणी क्रमांक के-७ k-(9 
मुख्य लेखाशीर्ष २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 2¢49-Village and Small Industries 
sugary joo fo 
गौण शीर्ष १०६, काथ्या उद्योग विकास १०६, Coir Industries 
गट शीर्ष ०१ काथ्या उद्योग विकास ०१, Coir Industries Development 
उप गट शीर्ष (०१) (09) काथ्या उद्योग धोरण २०१८ | (09)(09) Grant-in-aid for Training 


अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यकम ४ बाजारपेठ Programme, Market, Development 
विकास व विपणन याकरिता | and Marketing Under Coir Industry 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम ) 20॥०४/-२०१८ (Scheme ) 

उद्दीष्ट ३१, सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) | ३१ Grants-in-aid (Non-Salary_ ) 
२८५१६६३६ २८५१६६३६ 


झासन निर्णय क्रमांकः मलवि-२०१८/प्र.क्र.१५/उद्योग-६ 


ब) “ ४८५१ -ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील भांडवली खर्च ” 


मराठी English 
मागणी क्रमांक | के-९ K- 
मुख्य HAAN | ४८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील भांडवली | ४८५१ Capital Outlay on 
खर्च village and small Industries 
BT मुख्य ee शिका 
लेखाशीर्ष 
गौण शीर्ष १०६, काथ्या उद्योग १०६, Coir Industries 
Development. 
गट शीर्ष ०१ काथ्या उद्योग विकास ०१ Coir Industries 
Development. 
उप गट शीर्ष | (०१ ) (09) काथ्या उद्योग उबगण व संशोधन | (09) (09) To Established Coir 
विकास केंद्र स्थापन करणे (कार्यक्रम) ४८५११३८९ | Industries Incubation and 
Research Development 
Centre (Scheme) 82499328, 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१२/१४६१, दि.१८.०२.२०१९ , वित्त 
विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६६/१९/व्यय -१६, दि. २७.०२.२०१९ अन्वये व महालेखापाल (लेखा व 
हकदारी)-१, महाराष्ट्र, मुंबई - १ यांच्या कार्यालयाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१४/२०१८- 
१९/२२,दि.०९.०४.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०९१६११४०३४१२१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kavita Vijay Pawar = 


ह ठान! Vijay Pawar 
Date: 2019.09.16 11:54:09 +05'30' 


(कविता पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


harashtra, ou=Industries, Energy and Labour Department, 


lahara’ 
bd 7b3f135e9849f2f0e312ca97e8ca2dd67ad836635a3aa0ea9, 
1'=6f86746119c761 5d9eeac52c9289956e276011793810e253b 1 4bdeB8e35e822 


प्रति, 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ,मर्या. मुंबई. 
२) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई . 
3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- २ नागपूर 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) लेखा अधिकारी , उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४)व (व्यय-१६), मंत्रालय,मुंबई - ३२. 

९) नियोजन विभाग (१४६१),मंत्रालय,मुंबई - ३२. 

१०) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग (प्रशासन -१) 

११) निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


